“मराठवाडा मुक्तीसंग्राम अमृत महोत्सवी वर्ष” 
निमित्त आयोजित सांगता सोहळ्याचे नियोजन, 
अंमलबजावणी व देखरेखीसाठी स्थानिक 
व्यवस्थापन समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२३/प्र.क्र.४०२/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २४ ऑगस्ट, २०२३. 


शासन निर्णय:- 
दिनांक १५ ते १७ सप्टेंबर, २०२३ या कालावधीत छत्रपती संभाजीनगर येथे “मराठवाडा 
मुक्तिसंग्राम अमृत महोत्सवी वर्ष” यानिमित्त आयोजित सांगता सोहळ्याचे नियोजन, अंमळबजावणी व 
देखरेखीसाठी खालीलप्रमाणे स्थानिक व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यास या शासन निर्णयान्वये 


मान्यता देण्यात येत आहे. 
अ.क्र. समितीतील अधिकारी पद 
[sae विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद अध्यक्ष 
२ | जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद सदस्य 
३ | पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद सदस्य 
४ | आयुक्त, महानगरपालिका, छत्रपती संभाजीनगर सदस्य 
4 | पोलीस अधिक्षक, औरंगाबाद सदस्य 
६ | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. औरंगाबाद सदस्य 
७ | अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद सदस्य 
अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (विद्युत), औरंगाबाद सदस्य 
प्र-कुलगुरु, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद सदस्य 
| 90 | o | जिल्हा शल्यचिकित्सक, औरंगाबाद सदस्य 
ae q | संचालक, माहिती व जनसंपर्क, औरंगाबाद सदस्य 
१२ | सहसंचालक, उच्च व तंत्रशिक्षण, औरंगाबाद सदस्य 
१३ | सहाय्यक संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, औरंगाबाद सदस्य 
१४ | उपायुक्त (महसूल), विभागीय आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद सदस्य सचिव 


विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांना आवश्‍यकतेनुसार समिती सदस्यांच्या संख्येत 
आवर्यकतेनुसार वाढ करता येईल. 


समितीचा कालावधी: - 
सदर समितीचा कालावधी हा या कार्यक्रमाच्या समाप्ती पर्यंतचा असेल तद्‌नंतर समिती 
आपोआप संपुष्टात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३/प्र.क्र.४०२/सां.का.४ 
समितीची कार्यकक्षा: - 


१. मराठवाडा मुक्तीसंग्राम अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त दि.२८.०८.२०२३ आणि 
दि.३१.०८.२०२३ रोजी मा.मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांच्या अध्यक्षतेखाळी आयोजित 
होणाऱ्या दोन बैठकांमध्ये निश्चित होणाऱ्या कार्यक्रमांच्या रुपरेषेनुसार कार्यक्रमांचे 
नियोजन, अंमलबजावणी व देखरेख करणे. 

२. विविध कार्यक्रमांसाठी अनुषंगिक परवानग्यांसह जागा निश्चित करणे. 

३. विविध कार्यक्रमांच्या अनुषंगाने सर्वतोपरी सोईसुविधा उपलब्ध करुन देणे. 

४. राजशिष्टाचार, सुरक्षा व्यवस्था, वाहनतळ, दळणवळण व्यवस्था, कार्यक्रमाची प्रसिध्दी 
इत्यादीबाबतचे नियोजन व त्यांची अंमलबजावणी करणे. 

५. या कार्यक्रमांच्या यशस्वी नियोजनासाठी सर्व उपाययोजना करणे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०८२४११४७११६७२३ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेझ्ानुसार व नांवाने 


Digitally signed by BALASAHEB ISHWAR SAWANT 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 
CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 

2.5.4.20=79fcecc76dd8693a7 bfcec682ee63eee2edaf06ba586ac71 
715d8e6ba4d62fbe 


ISHWAR SAWANT 5 याया 
(बाळासाहेब ईश्वर सावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मामंत्री (रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा. मंत्री (अल्पसंख्याक विकास व औफाक, पणन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७. मा. मंत्री (गृह निर्माण, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती 
भटक्या जमाती आणि विशोष मागास प्रवर्ग कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
८. मा. प्रधान सचिव, (सांस्कृतिक कार्य) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 
१०. जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद 
११. पोळीस आयुक्त, औरंगाबाद 
१२. आयुक्‍त, महानगरपालिका, छत्रपती संभाजीनगर 
१३. पोळीस अधिक्षक, औरंगाबाद 
१४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३/प्र.क्र.४०२/सां.का.४ 


१५. उप सचिव (सां.का.) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद 

१७. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (विद्युत), औरंगाबाद 
१८. प्र-कुलगुरु, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद 
१९. जिल्हा हाल्यचिकित्सक, औरंगाबाद 

२०. Gare, माहिती व जनसंपर्क, औरंगाबाद 

२१. सहसंचालक, Sed व तंत्र शिक्षण, औरंगाबाद 

२२. सहायक संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय,औरंगाबाद 

२३. उपायुक्‍त (महसूल), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, औरंगाबाद 

२४. निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


